महाराष्ट्र शासन 


गोपनीय/तात्काळ 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
[लक्षवेध :- श्री. एस.एस.बर्वे, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना)] 


क्रमांक - आयपीएस १७०६/प्र.क्र.४९/पोल १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २००६. 


विषय :पोलीस उपायुक्त / पोलीस अधीक्षक / अपर पोलीस अधीक्षक / 
दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या. 


संदर्भ : आपले पत्र क्रमांक डीजीपी/स्टेनो/१००/०६, दिनांक २.८,२००६ 


उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन प्रस्तावास अनुसरुन प्रशासकीय निकड तसेच कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने खालील नमूद अधिकाऱ्याच्या बदलीस शासनाने मान्यता दिली आहे. 


स्य — बदल 


Bae | अधिका-यांचे नांव ! शासन आदेश दिनाक १.८.२००६ 
नविन नियुक्तीचे पप | 


| 
क्र. | |. अन्वये पदोन्नतीवर करण्यात 
a eee rete पदस्थापना 
१ श्री. संजय बी.जाधव, । अपर पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र | अपर पोलीस अधीक्षक, 
।___ रापोसे । पोलीस अकादमी, नाशिक. मालेगांव, जि.नाशिक. 


ळा 


प्रस्तुत प्रकरणी कृपया तात्काळ कार्यवाही करुन, अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी कार्यभार 
स्वीकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठविण्यात यावा. द 


(सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
क्रमांक - आयपीएस १७०६/प्र.क्र,४९/पोल १, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २००६. 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
४) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक 
4) कक्ष अधिकारी, (पोल-१अ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६) निवडनस्ती (पोल-१) ‘hay 
(र. म. जाधव ) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


3 saew pol TRANSFER POSTING LetterCR 34 0611 Order 


